अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.७०/नियोजन-२ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-२८ ऑक्टोबर, २०२०. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत/अहमदनगर/१५९३/२०१९, दि.१३/०७/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते 


प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नरत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 


जिल्हा परिषद, पारनेर यांनी सदर रस्ते Sula करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 


परिषद, पारनेर यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 


करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांचा ठराव विचारात घेऊन अहमदनगर जिल्ह्यातील खालील रस्ते 


दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक 4 एकूण । नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 
(कि.मी) 
१ इजिमा १२२ ते म्हसे खुर्द ते इतर जिल्हा | (०/००ते ४२/८००) ४२.८०० | प्रमुख 
राळेगण थेरपाळ हकीगतपूर ।मार्ग ३३० ।४२.८०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
राळेगणसिध्दी जातेगांव पळवे मार्ग-१९१ 


बु.कडूस भोयरे गांगर्डा रूईछत्रपती 
वाळवणे ते रा.मा.६९ ला मिळणारा 
रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.9०/नियोजन-२ 


२. | रेणवडी चोभुत वडनेर निघोज पिप्री | इतर जिल्हा | (0/00 ते ४५/८००) | ४५.८०० | प्रमुख 
जळलसेन गांजीभोयरे पानोली । मार्ग ३२९ ४५.८०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
गटेवाडी प्ररामा ५ ला मिळणारा मार्ग-१९२ 
रस्ता. 

३. | UAT. ६९ ते वाळवणे पिंप्रीगवळी | इतर जिल्हा | (0/00 ते ७/००) २४.५०० | प्रमुख 
रांजणगांव भोयरे गांगर्डा पळवे बु . मार्ग ३०२ | ७.००कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
ते प्ररामा ५- रस्ता. इतर जिल्हा | 07०0 ते १७/५०० मार्ग-१९३ 

मार्ग २९१ | 9.400 कि.मी. 

४. । प्रजिमा god गोरेगाव डिकसळ | इतर जिल्हा | (0/00 ते 94/300) २५.६०० | प्रमुख 
लोणी हवेली हंगा शहाजापूर सुपा | मार्ग १०३ | १५.३०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
रस्ता. उत ल्य ता मार्ग-१९४ 

मार्ग ३२८ ५.७००कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ४/६००) 
७६ ४.६०० कि.मी. 

५. _। प्रजिमा ५०ते हिवरे कोरडा तिखोल | इतर जिल्हा | (0/00 ते ७/७००) ३९.८०० | प्रमुख 
पिंपळगाव तुर्क कान्हुर पठार | मार्ग१०२ | ७.७०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
sale Ss seule वाडी Than esses मार्ग-१९५ 
ह चा हद्द (बेल्हेक bas ee 
जाणारा रस्त) रस्ता. 

ग्रामीण मार्ग | (0/00 ते 3/300) 
४३ ३.३०० कि.मी. 
इतर जिल्हा | (0/00 ते १०/२००) 
मार्ग ३२६ १०.२०० कि.मी. 
इतर जिल्हा | (0/00 ते १२/६००) 
मार्ग १०५ १२.६०० कि.मी. 
एकूण १७८.५०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील मधील अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रमुख 


जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १७८.५ कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(४३४९.२४५--१७८.५) म्हणजेच ४५२७.७४५ कि.मी. इतकी तसेच इतर मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत १६४.६ कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (३९४८.२९-१६४.६) म्हणजेच ३७८३.६९कि.मी. 
इतकी व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १३.९ कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (९९७०.१८- 
१३.९) म्हणजेच९९५६.२८ कि.मी. इतकी होईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.9७०/नियोजन-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२८१२०२४२५७१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prashant 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f 


bs e 
V | n a a k | ठे 0 p a t | | 8c505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
y Date: 2020.10.28 12:06:35 +05'30" 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) विभागीय आयुकत, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अहमदनगर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


